राज्यातील उत्पादीत द्राक्षापासून ब्लेंडींग 
केलेल्या वाईन वरील उत्पादन शुल्क माफ 
करण्याच्या अनुषंगाने नियमामध्ये आवश्‍यक 
ते बदल करण्याच्या अनुषंगाने समिती 
गठीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय,क्रमांक: बीडब्ल्युआर-०४१८/प्र.क्र.९६/राउशु-३ 
५ वा मजला (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-८ मे, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील उत्पादीत द्राक्षापासून ब्लेंडींग केलेल्या वाईन वरील उत्पादन शुल्क माफ 
करण्याबाबत द्राक्ष उत्पादक शेतकरी तसेच वाईन उत्पादक घटकामार्फत सातत्याने मागणी करण्यात 
येत आहे. यानुषंगाने राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रचलित 
नियमामध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील उत्पादीत द्राक्षापासून GST केलेल्या वाईन वरील उत्पादन Bow माफ 
करण्याबाबत प्राप्त मागण्यांच्या अनुषंगाने प्रचलित नियमामध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याबाबत 
विचारविनिमय करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समितीवर Farad अधिकारी पदनाम 
on] मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२ | प्रधान सचिव (राउशु) सदस्य 
३ | सचिव (मृद, जलसंधारण व रोहयो) सदस्य 
४ | सह सचिव Tsay सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा व कालमर्यादा पुढील प्रमाणे राहील. 


१) राज्यातील उत्पादीत द्राक्षापासून तयार केलेल्या बल्क वाईनची अन्य वाईनरीमध्ये वाईन तयार 
करण्यासाठी मिसळण करण्यास परवानगी देऊन तयार होणाऱ्या वाईनवर उत्पादन शुल्कातून 
१०० टक्के सूट देण्याच्या अनुषंगाने प्रचलित नियमामध्ये आवश्‍यक ते बदल सुचविणे. 


२) वरील अ.क्र. १ येथे देण्यात येणारी सूट पूर्वलक्षी प्रभावाने (सन २००६ पासून) देण्याबाबत 
STASI तपासणे. 


सदर समितीने आपला अहवाल १ ५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडब्ल्युआर-०४१८/प्र.क्र.९६/राउशु-३ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०८१६३२०९६३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


चि Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
p (1 n a mM H | fa m a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e1 2c2850ebd4f894e 


dc0ea69760a3c1561515a6bf87, cn=Punam Hiraman 
agde Wend 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
मा.मंत्री, रा.उ.श्ु.,यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

५. प्रधान सचिव (राउशु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

६. सचिव (मृद, जलसंधारण व रोहयो), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

७. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -२३, 

८. का. राउशु-३ (संग्रहार्थ). 


Cc AW AD LO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


